मोटार वाहन विभागात (परिवहन कार्यालयात) 
सुरु केलेल्या कॉलसेंटरला व त्यामधील कार्यरत 
कर्मचा-यांच्या सेवेस मुदतवाढ देणे 
व त्यासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११७/प्र.क्र.१२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी २०१८ 


शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२७/४/२०१७ चे ज्ञापन. 

शासनाचे समक्रमांकाचे दि.७/८/२०१७ चे ज्ञापन. 

शासनाचे समक्रमांकाचे दि.१२/९/२०१७ चे ज्ञापन. 

परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांचे क्र. पआका/का.११/संगणक//७815/ 
२०१७/जा.क्र.१५५५९, दि.१०/११/२०१७. 

५) अवर सचिव (आयटी), माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, म. झा. यांचे 
क्र.डीआयटी- २०१३ / प्र.क्र.9२/३९ , दि.७/८/२०१७ रोजीचे पत्र. 


वाचा :- १ 
2 


3 
to} 


~~ 


~— 


SS 


प्रस्तावना - 

राज्यातील परिवहन कार्यालयाकडे प्राप्त होणारे अर्ज परिपूर्ण असण्याकरिता नागरिकांना/ 
ऑनलाईन अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणींचे निरसन होण्याकरिता व योग्यवेळी सर्व माहिती अर्जदारास 
मिळण्याकरिता परिवहन कार्यालयात कॉलसेंटरची स्थापना करणे, कॉलसेंटर वर अनुज्ञप्ती नोंदणी / 
परवाना शुल्क इत्यादी सर्व माहिती देण्याकरिता संदर्भाधीन क्र. १ वरील दि.२७/४/२०१७ च्या 
ज्ञापनान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली होती. तसेच सदर कॉल सेंटर साठी संदर्भाधीन क्र. १ 
वरील दि.२७.४.२०१७ व क्र. २ वरील दि.७.८.२०१७ च्या ज्ञापनान्वये एकूण ६ कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती मे. 
व्हीनस कन्सल्टन्सी यांचेमार्फत करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी दिली होती. संदर्भाधीन क्र. ३ 
वरील दि.१२.९.२०१७ चे ज्ञापनान्वये कॉल सेंटरकरीता आवश्‍यक कर्मचारी नियुक्‍त करण्याचे अधिकार 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना प्रदान केले होते. सदर कॉल सेंटरची ६ महिन्यांची मुदत 
दि.११/११/२०१७ रोजी संपळेळी असून सदर कॉलसेंटरला पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, संदर्भाधीन क्र. १ वरील दि.२७.४.२०१७ चे 
ज्ञापनान्वये स्थापित केलेल्या कॉलसेंटरला दि.१२.११.२०१७ ते दि.३१.३.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास आणि कॉलसेंटरसाठी कार्यरत असलेल्या ६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
तसेच, सदर कर्मचाऱ्यांस प्रती व्यक्‍ती प्रती माह रु. २९५००/--१८% जीएसटी याप्रमाणे ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११७/प्र.क्र.१२/परि-४ 


PHARMA रु. ६,२६,५८०/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत मुदतवाढ दि.३१.३.२०१८ नंतर आपोआप संपुष्टात येईल. 

२. यासाठी येणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरील कर-००१, संचालन 
व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना योजनेत्तर दत्तमत (२०४१ ००१८), १३ कार्यालयीन खर्च" 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

३. सदरहू शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१५.१.२०१८ रोजीच्या टिप्पणीन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र. क्र. ७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ मधील परिच्छेद (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या पुर्ण अधिकारानुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१२५१३२६५४५४२९असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a m D a tt a t r a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee 1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 
8e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 


Hanmant — 


Date: 2018.01.25 13:31:03 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/ लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी. 

९. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


